सन १९७५ ते १९७७ मधील आणिबाणीच्या 
कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणा-या ज्या 
व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा 
सन्मान/यथोचित गौरव करण्यासंबंधी धोरण 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१९१८/प्र.क्र.४०/२०१८/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२ 
दिनांक -२६ फेब्रुवारी २०१९ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, 
दि. ०३/०७/२०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, 
दि. १५/०९/२०१८ 
३) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, 
दि. १५/११/२०१८ 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सन १९७५ ते १९७७ मधील आणिबाणीच्या कालावधीत 
लोकशाहीकरीता लढा देणा-या ज्या व्यक्‍तींना बंदिवास सोसावा लागला ser व्यक्तीचा सन्मान/ 
यथोचित गौरव करण्यासंबंधी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. आणिबाणी कालावधीत अटक झालेल्या 
व्यक्तींकडून पुरावा म्हणून १०० रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र घ्यावे. इतर पुराव्यांची मागणी करू 
नये, असे आदेशा शासन देत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२६१४४२४११४०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
5 U re S h M a h a d e 0 oe é meh जाती eneral | Administration 


Khade 


०१९. 332, st=Maharashtra, 

f4a6e6c33ab3f7a85fbf0 10628981 e82f8311a81dicf 

Nui 1833a6fc7c6fb7cb0a96a3e2bb79d42d283b8/0f7bfc 
=! hadeo Khade 


serial 1004९ 
1ae95298d60bacf1, cn=Suresh Maha 
Date: 2019.02.26 14:46:43 +05'30' 


(सु. म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१९१८/प्र.क्र.४०/२०१८/स्वासैक-१ 


४. मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
५. मा.सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन मुंबई, 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 

१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर 

११.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१३.सर्व पोळीस आयुक्त, 

१४.सर्व पोळीस अधीक्षक, 

१५.सर्व तुरुंगाधिकारी, 

१६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१९. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई, 
२१.निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


